राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
परिवीक्षाधीन अधीक्षक (गट-अ) पदावरील 
अधिका-यांना पदस्थापना देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२७१२/प्र.क्र.१३९ (भाग-१)/राउशु-१ 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
मुंबई- ४०० ००५ 
दिनांक: ३० मे, २०१४ 


शासन आदेश- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागामध्ये अधीक्षक (गट-अ) या संवर्गात दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन 
कालावधीसाठी यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या खालील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना पुढीलप्रमाणे 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव परिवीक्षाधीन कालावधीतील पदस्थापना 
सध्याची नियुक्‍ती 

शिन २ ३ ० or 

१ । श्रीमती भाग्यश्री पं. जाधव धोक्षक, राउशु, धुळे अधीक्षक, Sa], अहमदनगर 
२ | श्रीमती संध्याराणी वि. देशमुख Teh, राउशु, सोलापूर अधीक्षक, राउझु, बीड 

3 | श्री. गणेश द. प धीक्षक, राउशु, भंडारा अधीक्षक, राउझु, नांदेड 

| Mt. रविंद्र गे. आवळे धीक्षक, राउशु, गोंदिया अधीक्षक, राउशु, नाशिक 

५ | श्री. नितीन के. धार्मिव धीक्षक, WI, ब् अधीक्षक, राउझु, गोंदिया 

६ | श्री. केशव गो. राऊत Mah, राउशु, वाशिम अधीक्षक, WS, लातूर 

७ | श्री. संतोष ता. झगडे धोक्षक, राउशु, जालना अधीक्षक, राउशझु, रत्नागिरी 
८ | श्री. निलेश वि. सांगडे धीक्षक, US, नांदेड अधीक्षक, राउशु, रायगड 

९ श्री. सागर क. धोमकर धीक्षक, राउशु, लातूर अधीक्षक, राउझु, सोलापूर 
१० | श्री. पराग मो. नवलकर धीक्षक, राउशु, हिं अधीक्षक, Sz], यवतमाळ 
११ | श्री. चरणसिंग बा. राजपूत अधीक्षक, राउशु, नंदूरबार अधीक्षक, राउशु, औरंगाबाद 
१२ | श्रीमती सीमा ब. झावरे धीक्षक, राउशु, अहमदनगर | अधीक्षक, राउझु, जालना 

१३ | श्रीमती किर्ती भा. शेडगे धीक्षक, राउशु, यवतमाळ  । अधीक्षक, wey, हिंगोली 
१४ | श्रीमती स्वाती आ. काकडे अधीक्षक, राउशु, वर्धा अधीक्षक, राउशु, अकोला 
१५ । श्रीमती स्नेहलता व. sa धीक्षक, राउशु, रत्नागिरी  । अधीक्षक, राउशु, उस्मानाबाद 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ 
कार्यभार स्वीकारावा. या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता आयुक्त, 
राउशु यांनी पुढील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-२७१२/प्र.क्र.१३९ (भाग-१)/राउशु-१, दि. ३० मे, २०१४. 


अ) हे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. नव्याने 
पदस्थापना झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे काम 
न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. 

ब) या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आल्याबाबतचे किंवा 
वाढविल्याबाबतचे आदेश स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१४०५३०१७४४३८२४२९ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran 


K if a Nn Harishchandra Dhabade 


DN: CN = Kiran Harishchandra 
F Dhabade, C = IN, S = Maharashtra, 
H a r | 5 h C h a n d la O = Govt. of Maharashtra, OU = 
Home department 
Dh ab ad e Date: 2014.06.02 15:33:27 +05'30' 
किरण ह. धबडे 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


me) 


महालेखापाल-१/२, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व विभागीय उप आयुक्त ,राज्य उत्पादन शुल्क. 

सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

संबंधित सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (आयुक्‍त, राउझु यांचेमार्फत) 

मा. मंत्री (RSA) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

कार्यासन, राउशु-१, AAS. 


AD 


AN 


9८ 
Ss > 2 ७ >. Se > >. 


(> 
ae 


SG © 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


